जखमा असलेल्या कुष्ठ रुग्णांच्या 
जखमांवर ड्रेसिंग करण्यासाठी ड्रेसरना 
मंजूर असलेल्या अनुदानात वाढ 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०१८/प्र क्र ३१२/आरोग्य -५ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२००९/५५/प्र.क्र.२३/आरोग्य-५,दिनांक १७ नोव्हेंबर,२०१४. 
२) सह संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय) पुणे यांचे पत्र क्र जाक्रससंआसे/ कुष्ठ व क्षय / कक्ष 
-तांत्रीक/ कुष्ठ सं.मागण्या/१८१५१-५३/१८ दिनांक २५.१०.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील ३० स्वयंभू कुष्ठ वसाहतीत राहणाऱ्या आणि जखमा असलेल्या कुष्ठरुग्णांवर 


वेळेत ड्रेसिंग व्हावे म्हणून अशा कुष्ठरुग्णांवर ड्रेसिंग करण्यास इच्छुक असलेल्या व दुसऱ्या कुष्ठ 


रुग्णाकडून ड्रेसिंग करुन घेणाऱ्या प्रशिक्षित कुष्ठरुग्णास प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. अशा 


ड्रेसिंग करणाऱ्या कुष्ठ रुग्णास मानधनात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ मधील ३० स्वयंभू कुष्ठ वसाहतीत राहणाऱ्या 


जखमा SRR कुष्ठ रुग्णांच्या जखमांवर ड्रेसिंग करण्यासाठी एका प्रशिक्षीत कुष्ठ रुग्णास खाली 


नमूद केलल्या व्रण असलेल्या कुष्ठ रुग्णांच्या संख्येनुसार त्या संखेसमोर दर्शविलेल्या रकमेइतके 


प्रती महा प्रोत्साहनपर मानधन मंजूर करण्यात येत आहे. 


१. व्रण असलेल्या रुग्णांची संख्या ० ते ५० रु.३०००/-प्रतिमाह 
२. व्रण असलेल्या रुग्णांची संख्या ५१ ते १५० रु.५०००/-प्रतिमाह 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०१८/प्र क्र ३१२/आरोग्य -५ 


३. व्रण असलेल्या रुग्णांची संख्या १५१ते पुढे रु.६०००/-प्रतिमाह 


२. सहायक संचालक, कुष्ठरोग यांनी जिल्ही Vachss पथक (डीएनटी ) यांच्यामार्फत 


सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठातील स्वयंभू कुष्ठ वसाहतीतील ड्रेसिंग करण्यास इच्छुक कुष्ठरुग्णास 


ड्रेसिंग करण्याबाबत प्रशिक्षीत करणे आवश्‍यक राहील. सदर स्वयंभू कुष्ठ वसाहतींकडून सर्वानुमते 


ड्रेसिंग करण्यासाठी इच्छुक व पात्र कुष्ठ रुग्णाचे नाव सहायक संचालक, कुष्टरोग यांच्याकडे 


प्राप्त्‌ होणे आवश्‍यक आहे. अशा प्राप्त झालेल्या ठरावाच्या आधारे प्रत्येक स्वयंभू वसाहीतींसाठी 


एक इच्छूक कुष्ठरुग्णाची निवड संबंधित जिल्हयाच्या सहायक संचालक, आरोग्य सेवा, कुष्ठरोग 


यांनी करावी. 


३. मानधन मिळविण्यासाठी खालील अटींची पुर्तता होणे आवश्‍यक आहे. 


अ. ड्रेसिंग करण्यास इच्छुक व्यक्‍ती ही स्वत: कुष्ठ रुग्ण असणे तसेच वर नमूद केल्याप्रमाणे 


ड्रेसिंग चे प्रशिक्षण घेतलेळी आवऱ्यक राहील. 


आ. व्रणोउपचार रुग्णांची संख्या नावाच्या यादीसह ठेवणे बंधनकारक राहील. 


इ. प्रत्यक्ष भेटीच्या वेळी/महिन्यातून दोन वेळा व्रणोपचार केलेल्या रुग्णांची संख्या योग्य व 


बरोबर असल्याचे संबंधित जिल्हयाचा सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ) प्रमाणित 


करणे आवश्यक राहील. 


ई. प्रणोपचार करण्यासाठी मोफत औषध सामुग्री संबंधित जिल्हयाच्या सहायक संचालक, 


आरोग्य सेवा (कुष्ठ) यांनी पुरवावे व ड्रेसिंग PIA स्वयंसेवकाने त्याच्या रजिस्टर मध्ये 


नोंद ठेवावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष २२१००६६५, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


सेवा, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, १०१- रोग प्रतिबंध व नियंत्रण, (०१) (०१०) कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी 


पथके व रुग्णालय, ०२- मजुरी या लेखाशिर्षाखाली मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


याबाबतची देयके पारित करण्यासाठी संबंधित वैद्यकीय अधिकारी पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग 


पथक/ सहाय्यक संचालक, कुष्ठरोग यांनी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पहावे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०१८/प्र क्र ३१२/आरोग्य -५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 201908201648361817 असा आहे. हा Sra 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO 
WAHUL 


K| RA N DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=58e32592d7ee16b3f0ea3e5d 
b304272db0568995 1 4ece7f762990f9b 
1a0c5049, postalCode=400001, 
VAS A N ग RA street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=2e35734ec976bf565781 
5fb42c4d25b0b3c23b4c69600638f3de 


b172ac9e37f4, ou=PHD, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=KIRAN VASANTRAO WAHUL 

Date: 2019.08.21 11:49:41 +05'30' 


(किरण वाहूल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा ,आरोग्य भवन मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) पुणे. 
४. उप संचालक, आरोग्य सेवा,(सर्व मंडळे). 

५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सवी. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग सर्व) 

८. वैद्यकीय अधिकारी, पर्यवेक्षीय नागरी कुष्ठरोग पथके (सवी. 

९. जिल्हा कुष्ठरोग प्रशिक्षण पथक (नागपूर व पुणे) 

१०. महालेखापाल , महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा) /लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
११. जिल्हा लेखा व अधिदान अधिकारी (सवी. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१३ .वित्त विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई-३२ 

१४. निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०१८/प्र क्र ३१२/आरोग्य -५ 


परिशिष्ट- अ 
राज्यातील स्वयंभू वसाहतींची यादी 
अ.क्र. | जिल्हा AR. स्वयंभू कृष्ठवसाहतीचे नांव 
१ | ठाणे 2 महात्मा गांधी नगर कोपरी 
र हनुमान नगर कुृष्ठवसाहत, कल्याण 
३ नेताजी सुभाष कृष्ठवसाहत, उल्हासनगर 
S परचुरे शास्त्री कृष्वसाहत, अंबरनाथ 
प संजय गांधी कृष्ठवसाहत, उल्हासनगर 
दू हाजीमलंग कुष्ठवसाहत,मांगरुूळ 
२ | पालघर ७ दत्तधाम कृष्ठवसाहत, वसई 
३ | पुणे ८ अंतुलेनगर कृष्ठवसाहत,कोंढवा 
ट्‌ मिनुमेहतानगर वसाहत कोंढवा 
१० सुरक्षानगर कुठवसाहत पुणे 
22 आनंदवन, कृष्ठधाम दापोडी 
श्र निराधारनगर,कृष्ठवसाहत पिंपरी 
४ | मुंबई १३ संजयगांधी कृष्ठवसाहत,चुनाभट्टी 
Qe दत्तनगर BS वसाहत lst 
Qu संजय नगर कृष्ठवसाहत बोरीवली 
८५_| सोलापूर १६ जिवन विकास कृष्ठ वसाहत सोलापूर 
१७ इंदिरा कुष्ठधाम, पंढरपूर 
gc विप्रदत्त धर्मशाळा, पंढरपूर 
& | सांगली १९ मेघजीभाईवाडी कृष्ठवसाहत, मिरज 
२० अंबेवाडी कृष्ठवसाहत, मिरज 
२९ महात्मा गांधी कृष्ठवसाहत गांधी नगर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०१८/प्र क्र ३१२/आरोग्य -५ 


७ | कोल्हापूर RR स्वाधार नगर कुृष्ठवसाहत, शेंडापार्क 
२३ महात्मा गांधी कृष्ठवसाहत इचलकरंजी 

८ | सातारा Rw गेंडामाळ कृष्ठवसाहत, सातारा 

९ | रत्नागिरी Re कृष्ठवसाहत उद्यम नगर, शिरगाव 
१० | अकोला Re श्री स्वामी कुष्ठवसाहत, अंभोरा 
११ | लातूर Re महात्मा गांधी कृष्ठवसाहत गांधी नगर 
22 | अहमदनगर Re संजयनगर कुष्ठवसाहत,अहमदनगर 
१३ | नाशिक RZ महाराष्ट्र कृष्ठपेडित सहाय्यक संस्था, पंचवटी नाशिक 
१४ | परभणी ३० भिम नगर कृष्ठ वसाहत परभणी 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


